महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांचे 
जिल्ह्यांतर्गत बदल्याचे अधिकार रद्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१६७/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : १२ मे, २०२१ 


वाचा:-१ दि.२५.०५.२००६ च्या अधिसूचनेन्वये अधिसूचित केलेला “महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५.” 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय maa} १३१४/प्र.क्र.५१९/सेवा-२, 
दि.३०.११.२०१६ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांचे जिल्हा अंतर्गत बदल्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस वाचा येथील शासन निर्णयान्वये पुढील शासन आदेशापर्यंत प्रदान 
करण्यात आले आहेत. सदर अधिकार रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांचे जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांचे वाचा अ.क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळील समितीस प्रदान करण्यात आलेले अधिकार 
याव्दारे कायमस्वरुपी रद्द करण्यात येत आहे. तथापि, वाचा अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयातील 
उक्त बाब वगळता इतर बाबी यापुढेही लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१६७/सेवा-३ 


2. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१६५२३०५६१७ असा आहे. हा STS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Varsha Munja Bharose 
V h M DN: c=IN, o0=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 
a | ५ | a 1 NJ a Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b708981b5122e87¢8346 
cA4cc7468f821, 


सर्व जिल्हा हल्य चिकित्सक. 

सर्व जिल्हा परिषदांचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

९) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (सवी. 

qo) सर्व सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग. 

११) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय व सर्व उपसंचालक परिमंडळ 
कार्यालय. 

१२) अपर मुख्य सचिव व प्रधान सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

१३) निवडनस्ती (सेवा-३). 


S 


SS 


Bharose me 
(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य यांचे खाजगी सचिव. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
3) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे). 
५) सर्व जिल्हाधिकारी. 
६) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

) 

) 

) 


पृष्ठ Wate 


